बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात 
आलेल्या तुरीची भरडाई केल्यानंतर उपलब्ध 
होणारी तुरडाळीची विक्री करण्यास परवानगी 
देणेबाबत. 

दि मंत्रालय सेंट्रल कन्झ्युमर्स को-ऑप. 
होलसेल अँन्ड रिटेल स्टोअर्स, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४-स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- १९ जुले, २०१८. 


संदर्भ :- (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक:- सपस-२०१७/ 

प्र.क्र.9७/२४-स, दिनांक २७.०४.२०१७, १६.०५.२०१७ व २६.०५.२०१७. 
(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 

क्रमांक:- सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २५.१०.२०१७. 
(३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 

क्रमांक:- सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४-स, दिनांक २८.११.२०१७. 
(४ शासन पत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 

क्रमांक:- सपस-२०१७/ प्र.क्र.१४३/२४-स, दिनांक ५.६.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

हंगाम २०१६-१७ मध्ये राज्यात तूरीच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या उत्पादनामुळे बाजारातील 
तुरीची आवक वाढून किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा, कमी बाजारभाव शोतकऱ्यांना मिळत होता. यासाठी 
केंद्रशासन व राज्य शासनामार्फत विविध योजनांतर्गत तुरीची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली 
होती. 

राज्यशासनाच्या बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई करण्यास 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णय, दिनांक २५/१०/२०१७ अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे. 
तद्नंतर भरडाई केल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या तुरडाळीची विक्री रुपये ५५/- प्रति किलो दराने सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानातून विक्री करण्यास शासन निर्णय, दिनांक २८/११/२०१७ 
अन्वये करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, स्वस्त धान्य दुकानांकडून अपेक्षित प्रमाणात 
मागणी प्राप्त होत नसल्याने आणि लोकप्रतिनिधींकडून रुपये ३५/- प्रति किलो दराने तूरडाळ स्वस्त 
धान्य दुकानांत उपलब्ध करुन देण्याची मागणी विचारात घेऊन शासन निर्णय, दिनांक ५/६/२०१८ 
अन्वये रुपये ३५/- प्रति किलो दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानातून विक्री 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याच सवलतीच्या दरात दि मंत्रालय सेंट्रल कन्झ्युमर्स को-ऑप. 
होलसेल अन्ड रिटेल स्टोअर्स, मुंबई व अन्य ग्राहक संघटना यांना तूरडाळ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४- स 


शासन निर्णय :- 


दि मंत्रालय सेंट्रल कन्झ्युमर्स को-ऑप. होलसेल अँन्ड रिटेल स्टोअर्स, मुंबई या संस्थेस यापूर्वी 
संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये रुपये ५५ /- प्रति किलो तूरडाळ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
सदर दरामध्ये दिनांक ९/६/२०१८ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सुधारणा करुन रुपये ३५/- प्रति 
किलो दराने तूरडाळ उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (रु. ५ प्रति किलो मार्जिनमध्ये 
पणन महासंघाला रु. २.५० प्रति किलो वाहतूक व अनुषंगिक खर्चासाठी आणि मंत्रालय सहकारी ग्राहक 
सोसायटी, मुंबईसाठी रु. २.५० प्रति किलो HAM राहील.) 


२. उपरोक्त नमुद दराने तुरडाळीचा पुरवठा करण्यासाठी दि मंत्रालय सेंट्रल कन्झ्युमर्स को-ऑप. 
होलसेल अन्ड रिटेल स्टोअर्स, मुंबईने आपली मागणी पणन महासंघास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात 
येत आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१९१७१९४८६००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 


G h a d ya | e S Uu n a n d a operation, Marketing and Textiles, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d8 


M (0 h a n fa (0 Oba9edecaf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda 


Mohanrao 
Date: 2018.07.19 17:20:39 +05'30' 


(सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सचिव सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मळलबारहिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (पणन ) यांचे मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, 
११. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ.पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४- स 


१२. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१३. व्यवस्थापक, दि मंत्रालय सेंट्रल कन्झ्युमर्स को-ऑप. होलसेल अँन्ड रिटेल स्टोअर्स, मुंबई 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. कार्यासन अधिकारी, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


